Reg . No. NPCITY/ 236/ 2018 - 20 . 


ATMA 


Aarl 


SRICE 


EX 


SHARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , अंक १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६-एप्रिल १, २०२० / चैत्र ६-१२, शके १९४२ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


१ - ४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती १ -८ 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २६७ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ . 

क्रमांक उपआ - पुनर्व- अ. का - कावि -४५४- २०२०. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . अकरा) च्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , पीयूष सिंह, विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे , 
ज्या अमरावती जिल्ह्याच्या धारणी तालुक्यातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गुगामल वन्यजीव विभाग चिखलदरा अंतर्गत , हरिसाल परिक्षेत्रातील 


अ .- एक - १ ( १८४८ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २६ -एप्रिल १ , २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९४२ 


मौजा मालुर ( फारेस्ट), तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती या गावाच्या पुनर्वसन प्रकल्पास , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११, पोट- कलम ( १) खंड ( अ ) 
मधील तरतुदी लागू होतील , त्या प्रकल्पासंबंधित याद्वारे 
( अ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली गावेकिंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट करीत आहेत . 

( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 
अ . क्र . गावाचे नांव 

तालुक्याचे नांव जिल्ह्याचे नांव 
( २ ) ( ३ ) 

हे . आर 
१ मालुर ( फारेस्ट ) 

धारणी अमरावती 

१९९ ८८ 


क्षेत्र 


क 


( ४ ) 


- 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 


अ . क्र . 


गावाचे नांव 


तालुक्याचे नांव 


जिल्ह्याचे नांव 

( ४) 


( २ ) 


(३ ) 


क्षेत्र 
(५ ) 
हे . आर 


- निरंक 


( ब ) वरील परिच्छेद ( अ) मधील ( एक ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला लागून 
असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील निर्देशित धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू 
होतील . 


महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . डब्ल्युएलपी- १०१२- प्र . क्र . १२२- फ - १ , दिनांक ३ नोव्हेंबर , २०१२ व दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१५ या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीबंधनकारक राहतील . 


विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग, अमरावती, असाही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि बाधित 
किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार व 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर चिकटवून प्रसिद्ध करण्यात येईल किंवा प्रसिद्धी करण्याची व्यवस्था करण्यात 
येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १८ मार्च २०२० . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग, अमरावती. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २६८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


पट 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि - १२६- २०२० . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ७४२ - २०१९ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २६- एप्रिल १, २०२०/ चैत्र ६-१२ , शके १९४२ 


३ 


अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमांअन्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र . २ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- ४७- २०१८ - २०१९ , गाव खेल सखाराम ( कु - हा ), तालुका चांदूर बाजार ,जिल्हा अमरावती . 

अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर 


१ / १ 


००७ 


१ / २ 


० १३ 


एकूण क्षेत्र . . 


०२० 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 

बोर्डी नाला प्रकल्पाचे निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , 
पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्यव्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक- यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची -तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबेबाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची (पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २६- एप्रिल १ , २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९४२ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २६९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र. अ .- भू. सं .- अ . का .- कावि- १२७-२०२० . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ७४३ - २०१९ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेलाजिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र . २ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७-४७- २०१८ -२०१९, गाव खेल चौधर ( कु - हा ), तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती . 

अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 


( १ ) 


( २) 


हे . आर 


४६/ १ 


ro 
oo 


४६ / ३ 


एकूण क्षेत्र . . 


०३२ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ : 


बोर्डी नाला प्रकल्पाचे कामाकरीता . 
बोर्डी नाला प्रकल्पाचेनिर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी, 
पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक -यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २६- एप्रिल १ , २०२०/ चैत्र ६- १२, शके १९४२ 


५ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही. 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२० . 


स 


प 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म. शा . रा ., अ. क्र . २७० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि - १५१ - २०२० . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११ -२०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे. ) 
याद्वारे, असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांस सोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनिची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापीत होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .); 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.). 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिक- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
अ .- एक - २ ( १८४८ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २६- एप्रिल १ , २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९४२ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८- ४७- २०१८ -२०१९ , गाव खेल जानोजी देशमुख ( कु - हा), तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती. 

अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३) 


हे . आर 


- 


६३ / १ब 


- 


६३/ २ 


- 


६६/ १ 


c 


. 


६२ पैकी 
६२ पैकी 
६२ पैकी 


6 


६७ पैकी 


००७ 


एकूण क्षेत्र . . 


१३६ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता. 
बोर्डी नाला प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 
बोर्डी नाला प्रकल्पाचे निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , 
पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास 
फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात 
भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटूंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही . 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास ___ अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २६- एप्रिल १, २०२० / चैत्र ६-१२, शके १९४२ 


७ 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल. 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी, अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक ३ मार्च २०२० . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . २७१ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव , यांजकडून 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत . 


क्रमांक मं . अ .-विभूसंअ ( अवप्र )क्र . २- कावि- १७६८ - २०२० . 


ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र . १, अमरावती यांनी बहादा ( संग्राहक ) ल . पा . प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या 
कामाकरीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता शासन निर्णय , महसूल व वन विभाग क्र . ०३- २०१५ - प्र . अ . ३४ - अ - २ , दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक 
३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम 
विभाग क्र . १ , अमरावती यांचे नावे घेण्याबाबत त्यांचे पत्र क्र . जा . क्र . ८९७- रेशा- बहादा- सरळ खरेदी प्रस्ताव- २०१९ , दिनांक १३ मार्च २०१९ नुसार 
सरळ खरेदी प्रस्ताव ७- ४७-२०१८- १९ , मौजा बहादा, ता . वरुड, जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ ० हे. २० आर चा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी , अमरावती 
यांचेकडे सादर केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र . अ . का .- प्र. अ.-भूसंपादन - कावि- २८४- १९ प्राप्त दिनांक २५ एप्रिल २०१९ अन्वये 
उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक 
महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन -०१ -२०१७-प्र . क्र १२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी , २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 


त्याअर्थी, आता , 


( १) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , 
अमरावती तथा सदस्य सचिव , जिल्हास्तरीय समिती, अमरावती याद्वारे, — 


अनुसूची - एक 
खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र . १, अमरावती यांचे 
नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे, आणि 


अनुसूची-दोन 
बहादा ( संग्राहक ) ल . पा . प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना 
जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भूमि संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणित होणा- या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के 
रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २६- एप्रिल १, २०२० / चैत्र ६- १२ , शके १९४२ 

अनुसूची -तीन 
संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता, अमरावती 
प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र . १ , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला 
मोबदला संपूर्णतः अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र (विकल्प ) मागवित आहे . 

___ (२) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्र (विकल्प) कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प 
बांधकाम विभाग क्र . १, अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 

(३) संमतीपत्राचा (विकल्प) विहित नमुना कार्यकारी अभियंता, अमरावती प्रकल्प बांधकाम विभाग क्र . १ , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध 
आहे. 

(४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता , अमरावती प्रकल्प बांधकाम 
विभाग क्र . १, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे . 

अनुसूची- चार 
सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ७- ४७ - २०१८ - १९ , मौजा बहादा , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती , बहादा ( संग्राहक ) ल . पा . प्रकल्पाच्या बुडीत 
क्षेत्राच्या कामाकरिता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमीनीचा तपशील : 
अ . क्र . गट / सर्व्हे क्र . भूधारणा प्रकार 

नमुना ७ / १२ प्रमाणे 

खरेदी करावयाचे 
एकूण क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १) (२) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
१४२ पैकी भोग . वर्ग १ 

०२० 


०८१ 


एकूण . . ० ८१ 


अमरावती : 
दिनांक ११ मार्च २०२० . 


डॉ . स्नेहल कनिजे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
अपर वर्धा प्रकल्प, लाभक्षेत्र क्र . २ , 
तथा सदस्य सचिव, जिल्हास्तरीय समिती, 

अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR :DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


